RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष १, अंक ३२ ] 


गुरुवार , सप्टेंबर १०, २०१५ / भाद्रपद १९ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

अधिसूचना 

क्रमांक अति . आयुक्त / पू. उप ./ १०४६ / सा . 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१२ मध्ये श्री . महंमद इसाक कासीम अली शेख ( समाजवादी पार्टी) हे प्रभाग क्रमांक 
१५६ - होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटरमधून निवडून आले होते. द्वितीय क्रमांकाची उच्चतम मते मिळविणारे श्री . हरिष कृष्णा भांदिर्गे यांनी लघुवाद न्यायालयात 
याचिका क्र . ८७/२०१२ दाखल केली होती ती प्रलंबित आहे. तसेच, मान . उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . ३९ ८ / २०१३ , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ च्या निर्णयानुसार श्री . महंमद इसाक कासीम अली शेख यांना देण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र क्र . G - 6072/2011, 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१२ अवैध ठरविल्याने त्यांचे नगरसेवक पद दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने संपूष्टात येत आहे. 


डॉ . संजय मुखर्जी, 


मुंबई , 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ . 


म . न . पा . अति . आयुक्त ( प्रकल्प ) , 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


भाग दोन - ५८-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


